एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक वर्ष सन 
२०२४-२५ साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान वितरित 
करण्याबाबत 

(वेतन १ ला हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. टिआरएन-२०२४/प्र.क्र.२६/प्रशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- ०३/०६/२०२४ 
वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४ /१३/१२-अ 
दिनांक २०/०१/२०१४ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१/०४/२०२४ 
३) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक.सीपीटीपी प्रशासन/निधी मागणी/२०२३-२४/२२३, 
दिनांक २७/०३/२०२४ 
8) Baral, पुणे यांचे पत्र क्रमांक सीपीटीपी/ळेखा/२०२४-२५/१५, दिनांक २०/०४/२०२४ 
प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍ती हाणाऱ्या गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकांर्‍्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्यात येत आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास 
TAIRA प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर सीपीटीपी कक्षासाठी संदर्भ क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी लेखाधिकारी, वर्ग-१ हे 
एकच पद सद्यःस्थितीत भरण्यात आलेले आहे. आता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात त्यांच्या 
वेतनाकरिता एकूण रुपये ७,४७,१२५/- इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय 

सदर शासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेस 
“लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यास 
पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


बाब सन २०२४-२५ माहे २३ माहे एप्रिल ते वितरित 
अर्थसंकल्पीय अंदाज फेब्रुवारी २०२४ माहे जुलै, २०२४ | करावयाचे एकुण 
ते माहे मार्च, अनुदान (स्तंभ 
2028 (Paid in क्रमांक ३--४) 
April २०२४) 
Po २ ३ Pe 4 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १,२६,१०,०००| १,८४,०२१ ५,६३,१०४ ७,४७,१२५ 


अ) यडवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने खर्च वितरित अनुदानाच्या 
मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

आ प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०२४/प्र.क्र.२६/प्रशि-२ 
आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील HAT त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेळी 
आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास 
सादर करावे. 

इ) सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) Bada चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

उ) यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे 
अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता Barat, पुणे 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

ऊ) वित्त विभागाच्या दि. ०१/०४/२०२४ च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी/ शर्तीचे पालन करुन 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रुपये ७,४७,१२५/- (रुपये 
सात लाख सत्तेचाळीस हजार एकडो पंचवीस हजार फक्त) आहरित करावी. 
ox सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०३११३५१४३९०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SMITA ५-॥५-॥९॥॥ : 
KURLE 


049288 


(स्मिता pes) 


कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

४. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

५. सहसंचालक, ळेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

c 

8 


. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 
. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


